अधीक्षक अभियंता व प्रशासक, लाभक्षेत्र विकास 
प्राधिकरण, अहमदनगर यांचे अधिपत्याखालील 
कार्यकारी अभियंता, उर्ध्व प्रवरा कालवा विभाग, 
संगमनेर व त्याअंतर्गत ३ उपविभागातील नियत 
अस्थायी आस्थापनेवरील पदांना व रुपांतरीत 
अस्थायी आस्थापनेवरील दिनांक ०१/१०/२०१८ ते 
२८/०२/२०१९ या कालावधीकरीता मुदतवाढ. 


महाराष्ट्र शासन 
जलसंपदा विभाग 
शासन निर्णय क्र. मुदत -०३१८/प्र.क्र.१५६/मोप्र-१ 
मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरु चौक, 
मंत्रालय, मुंबई ४०० ०३२ 
दिनांक :- २५ ऑक्टोबर, २०१८ 


वाचा :- १) शासन निर्णय, जलसंपदा विभाग क्र.मुदत -०३१८/प्र.क्र. १५६/मोप्र-१, 
दिनांक २७.०३.२०१८ 


२) अधीक्षक अभियंता व प्रशासक, लाभक्षेत्र विकास प्राधिकरण, अहमदनगर यांचे पत्र 
क्र.जा.क्र. लाक्षेविप्रा/आ-२/मुदतवाढ/५६०३/सन २०१८, दिनांक ११.१०.२०१८ 


शासन निर्णय : 

अधीक्षक अभियंता व प्रशासक, लाभक्षेत्र विकास प्राधिकरण, अहमदनगर यांचे 
अधिपत्याखालील कार्यकारी अभियंता, उर्ध्व प्रवरा कालवा विभाग, संगमनेर व त्याअंतर्गत ३ 
उपविभागातील नियत अस्थायी आस्थापनेवरील सोबतच्या विवरणपत्र “अ” मध्ये दर्शविण्यात आलेल्या 
८८ पदांना व रुपांतरीत अस्थायी आस्थापनेवरील सोबतच्या विवरणपत्र "ब” मध्ये दर्शविण्यात आलेल्या 
१५ पदांना दिनांक ०१/१०/२०१८ ते २८/०२/२०१९ पर्यंत मुदतवाढ देण्यात येत आहे. 
२. नियत अस्थायी आस्थापनेवरील पदांवर होणारा खर्च मागणी क्र. आय ५-४७०१ मोठे व मध्यम 
पाटबंधारे यावरील भांडवली खर्च, (योजनेत्तर) सर्वसाधारण, १९० सार्वजनीक क्षेत्रातील व इतर 
उपक्रमातील गुंतवणूका, (०४) योजनेत्तर, (०४)(०५) गोदावरी मराठवाडा पाटबंधारे विकास महामंडळास 
भागभांडवली अंशदान, (४७०१ आय २०४) या लेखाशिर्षाखालील मंजूर अनुदानातून भागविण्यात यावा. 

रुपांतरीत अस्थायी आस्थापनेवरील पदांवर होणारा खर्च मागणी क्र. आय ५-४७०१ मोठे व 
मध्यम पाटबंधारे यावरील भांडवली खर्च, (योजनांतर्गत), (८०) सर्वसाधारण- (१९०) सार्वजनिक 
क्षेत्रातील व इतर उपक्रमातील गुंतवणूका (०२) योजनांतर्गत (०२)(०५) गोदावरी मराठवाडा पाटबंधारे 
विकास महामंडळास भागभांडवली अंशदान, (४७०१ एच ८१९) (दत्तमत) या लेखाशिर्षाखालील मंजूर 
अनुदानातून भागविण्यांत यावा. 


शासन निर्णय क्रमांकः मुदत -०३१८/प्र.क्र.१५६/मोप्र-१ 


३. हे आदेशा वित्त विभाग, शासन निर्णय, क्र.पदनि-२०१६/प्र.क्र.०८/आ.पु.क., दिनांक ०७/०९/२०१८ 
अन्वये प्रशासकीय विभागास प्रदान केलेल्या अधिकारानुसार निर्गमित करण्यात येत आहेत. 

४. सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 
उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा सांकेतांक क्र. २०१८१०२५१५१५१०५८२७ असा आहे. हा आदेश 
डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकीत करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नांवाने, 


Vijendra pesca iterate 
Prabhakar won in 
Pa lwa n ka r Pavan 15:18:20 +05'30' त 
(वि.प्र.पाळवणकर) 
कार्यासन अधिकारी, महाराष्ट्र शासन 
प्रत सहपत्रासह - 
१ महालेखापाल (लेखा परिक्षा/लेखा व अनुज्ञेयता) महाराष्ट्र राज्य, मुंबई/नागपूर. 


AD 


) 

) कार्यकारी संचालक, गोदावरी मराठवाडा पाटबंधारे विकास महामंडळ, औरंगाबाद. 
) अधीक्षक अभियंता व प्रशासक, लाभक्षेत्र विकास प्राधिकरण, अहमदनगर. 

) कार्यकारी अभियंता, उर्ध्व प्रवरा कालवा विभाग, संगमनेर. 
) 

) 

) 


AN 


ee 


o~ 


4 
& 
9 


अर्थ-१ कार्यासन, जलसंपदा विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 
कक्ष अधिकारी (आ./प्रशि.), जलसंपदा विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 
मोप्र-१ (TST). 


पृष्ठ ४ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः मुदत -०३१८/प्र.क्र.१५६/मोप्र-१ 


विवरणपत्र - अ 


शासन निर्णय जलसंपदा विभाग क्र.मुदत- ०३१८/प्र.क्र.१५६/मोप्र-१, दिनांक : २५/१०/२०१८ चे सहपत्र 


पदांना मुदतवाढ कालावधी दिनांक : ०१/१०/२०१८ ते दिनांक : २८/०२/२०१९ 


कार्यकारी अभियंता, उर्ध्व प्रवरा कालवा विभाग, संगमनेर (घुलेवाडी) अंतर्गत नियत अस्थायी आस्थापनेवरील 


अ.क्र संवर्ग विभागीय | मुळा प्रकल्प | पालखेड कालवा | काऱ्यपी एकूण 
कार्यालय | उपविभाग | उपविभाग क्र.५, प्रकल्प 
क्र.३, तळेगाव दिघे उपविभाग 
संगमनेर क्र.१,संगमनेर 
(घुलेवाडी) (घुलेवाडी) 
Ye 2 3 [1 ae 4 & | 68 | 
q कार्यकारी अभियंता १ Po Poe Po q 
२ | सहाय्यक अभियंता श्रेणी-१ / १ १ १ १ ४ 
उपविभागीय अभियंता / 
उपविभागीय अधिकारी 
३ सहा.अभियंता श्रे-२ / कनिष्ठ ४ ४ ४ 8 १६ 
अभियंता/ शाखा अभियंता 
४ स्थापत्य अभियांत्रिकी सहाय्यक po - | 8 ४ 8 १२ 
५ | लघु टंकलेखक १ 1 - | - | - १ 
६ विभागीय लेखापाल १ Po Poe 1 - | १ 
७ प्रथम लिपीक १ Po Poe Fo q 
८ वरिष्ठ लिपीक षु १ १ १ ८ 
९ कनिष्ठ लिपीक 8 २ २ २ १० 
१० | टंकलेखक ३ १ १ १ & 
११ भांडारपाल १ Po Poe 1 - | १ 
१२ । आरेखक १ Poe q 
१३ | सहाय्यक आरेखक १ po - | Poe Po q 
१४ | सहा. भांडारपाल १ Po Poe 1 - | १ 
१५ । आरेखक श्रेणी-३ Fo q q q 3 
१६ | संगणक १ Po Po 1 - | १ 
१७ | वाहन चालक १ १ १ १ ४ 
१८ «| नाईक १ po - | Po Po q 
१९ | शिपाई 4 २ २ २ ११ 
२० । चौकीदार १ q q q ४ 
एकुण पदे ३४ १८ १८ १८ ८८ 


Palwankar 


-4c213e75, 


se 1525bd95a04e2d242eaa74f8dbc215ca8Baa7bf 
907686a962b37f3a74eSeba, cn=Vijendra Prabhakar 
P; 


Date: 2018.10.25 15:19:19 +05'30' 


(वि.प्र.पालवणकर) 
कार्यासन अधिकारी, महाराष्ट्र शासन 


पृष्ठ ४ पैकी ३ 


शासन निर्णय क्रमांकः मुदत -०३१८/प्र.क्र.१५६/मोप्र-१ 


विवरणपत्र -ब 


शासन निर्णय जलसंपदा विभाग क्र.मुदत- ०३१८/प्र.क्र.१५६/मोप्र-१, दिनांक : २५/१०/२०१८ चे सहपत्र 
कार्यकारी अभियंता, उर्ध्व प्रवरा कालवा विभाग, संगमनेर (घुलेवाडी) अंतर्गत रुपांतरीत अस्थायी 
आस्थापनेवरील पदांना मुदतवाढ कालावधी दिनांक : ०१/१०/२०१८ ते दिनांक : २८/०२/२०१९ 


अ.क्र कर्मचाऱ्याचे नाव पदनाम । पदसंख्या | सेवा निवृत्तीचा दिनांक 
।_१_| २ ३ | ४ | ५ 
।_१_ | श्री.आण्णा सुखदेव मुंगसे मुकादम | १ | ३१/०५/२०२१ 
२ | श्री.सोन्याबापू रतन जगताप चौकोदार ३१/०३/२०२० 
3 | श्री.सुधाकर दादा पलघडमल चौकीदार ३ ३०/०६/२०२६ 
४ | श्री. रमेश नवनाथ दिघे चौकीदार ३०/०६/२०२२ 
५ | श्री. बाळासाहेब रखमा वर्पे मजूर ३१/०५/२०२० 
६ | ait. विजय वसंत सोनवणे मजूर ३१/०७/२०२० 
७ | श्री. सोनू fay खाडे मजूर ३१/०१/२०२३ 
श्री. APA येसू सगभोर मजूर ३०/०६/२०२५ 
९ श्री. राधू देवराम दिघे मजूर ; ३०/०६/२०२४ 
१० | o | श्री. भाऊ रामा भागीत मजूर ३०/०९/२०२१ 
i १ | श्री. भाऊसाहेब आहिलाजी मजूर ३०/०९/२०२० 
विघवे 
१२ | श्री. निवृत्ती रामा भांगरे मजूर ३१/०५/२०२४ 
१३ | श्री.कडूबाळ विठ्ठल जांभूळकर मजूर ३१/०७/२०२१ 
१४ | श्री.दुंदा भागा खाडे मजूर ३१/०८/२०२० 
१५ | at. उत्तम Ban देखमुख मजूर ३१/०७/२०२२ 
रुपांतरीत अस्थायी अस्थापनेवरील एकूण पदे = १५ 
Vijendra 1 71 हे 
Prabhakar 1 io aE 
Palwankar 1111 ता 
(वि.प्र.पालवणकर) 


कार्यासन अधिकारी, महाराष्ट्र हासन 


पृष्ठ ४ पैकी ४ 


